२४ जून ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत 
एकलव्य स्पोर्ट स्टेडीयम, आग्रा, उत्तरप्रदेश येथे 
आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस 
स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.६९/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ जून, २०२२. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.२७.०५.२०२२. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/ टेबल टेनिस/२०२१-२२ 
दि.१३.०६.२०२२. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२२-२३/का-४/६४४, दि.१५.०६.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २४ ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत एकलव्य स्पोर्ट स्टेडीयम, आग्रा, 
उत्तरप्रदेश येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२१- 
२२ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि 
०८ ते ०९ जून, २०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 
शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.९२,०००/-(रुपये 
ब्यानव हजार फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २० ते २२ जून, २०२२ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक २४ ते 
२८ जून, २०२२ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २० जून, २०२२ (म.पु.) पासून 
कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 
संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, 
१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, 9992 मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. २० ते २८ जून, २०२२ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.६९/क्रीयुसे-२ 


लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा 
लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी 
त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई 
विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (08) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाळी अर्थसंकल्पित 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१७१६५१०२९०२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL SURYAKANT ४१५१ शी री 
$ = Maharashtra, 0 = GOVERI 


INMENT OF 
HA N J E MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.06.17 16:57:09 +05'30" 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक.मुंबई,मंत्रालय, 
५. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.६९/क्रीयुसे-२ 


६. सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 

७. आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

९. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

११, सर्व जिल्हा व कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१२. वरिष्ठ कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१३. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१४. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी . (क्रीडा संचाळनालयामार्फ़त) 
१५. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना,मुंबई-४०० ०३२ 

१६. संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालय (सचिवालय जिमखान्यामार्फ़त) 
१७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २४ ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत आग्रा, उत्तर प्रदेश येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या टेबल टेनिस संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम टॅकसूट | किटबॅग | विभाग/ कार्यालय 
१ fst. अनिल शं. बंदेल, होय । होय | facet ब्र धकारी कार्यालय, जिल्हा 
य क्रीडा मार्गदर्शक क्रोडा संकुल, नांदेड 
२ | डॉ. मनीष बत्रा, दंत चिकित्सक । नाही । नाही| ग्रामीण रुणालय हॉस्पीटल, लाखणी, भंडारा. 
३ | श्री. नितीन डोळस, चोपदार | | मा. खाजगी सचिव, आदिवासी विकास मं 
कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
४ | डा. अशोक कळंबे, सहयोगी प्राध्यापक | नाही | नाही | शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर. 
५ श्री. अनंत शेट्ये, अवर सचिव होय | होय । महसूल ब वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६ | श्री. ओम रा. कर, | | क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, म.रा. पुणे. 
कनिष्ठ लिपिक 
७ | श्री. मंगेश स. जगदाळे, होय | होय | तहसिल कार्यालय, मलकापूर 
महसूल सहाय्यक 
८ | श्रीमती स्नेहल भोळे, नाही | नाही | बेंबळा पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ, 
सहा. अभियंता श्रेणी (स्थापत्य) गट-ब जिल्हा - यवतमाळ. 
९ | श्रोमती पुजा जाधव, महसूल सहाय्यक । होय । होय धकारी कार्यालय, बुलढाणा. 
१० | सो. अंजली मातोडकर, होय । होय ।मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम 
वास्तुशास्त्रज्ञ विभाग, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई. 
११ श्रीम. सत्वशिला शिंदे, तहसिलदार होय । होय | विभागोय आयुक्‍त कार्यालयकोकण विभाग, 
कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१२ श्रीम. सुजाता गुल्हाने, होय । होय ।जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, श्री छत्रप 
क्रीडा अधिकारी शिवाजी महाराज जिल्हा HIST संकुल, 
जळगांव. 
१३ | श्रीमती प्रभावती व. उंबरे, नाही | नाही | जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद. 
महसूल सहायक 
१४ | श्री. प्रेमजीत रणनवरे, | शग वक्रोकर सह आयुक्‍त, सीमा तपासणी नाके, 
सहा. विक्रीकर आयुक्‍त (प्रशिक्षक) नोडल-११, विक्रीकर भवन, मुंबई. 
१५ | श्री. आर.सी. शहा, a | वभागीय सह निबंधक, (लेखापरिक्षण) 
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक. 
(व्यवस्थापक ) 


itally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


Dig ally s 
SUNIL SURYARANT ०५0०५५ १५00000 


HANJE 


,O= NMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.06.17 16:57:31 +05'30' 


( सुनिल हंजे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक २४ ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत आग्रा, उत्तर प्रदेश येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या टेबल टेनिस संघासाठी होणाऱ्या 
खर्चाचे विवरणपत्र. 


१ ॥नव् ]साठो ay (हम 


१ 


कशि 
| 
प्रशिक्षण शिबीराकरिता खर्चे. _________________ 
र 
संघासाठीसाहत्या ____ 
र 
वैयक्‍्तीकक्रोडासाहित्यखरेदीसाठीहोणाराखर्च-  __ 
cc 


. (३ दिवसाचा प्रशिक्षण शिब खेळाडू, व्यवस्थापक/ 
क्षक यांच्या चहा ब अल्पोपहारावरील खर्च.) (१००५१५३) 
२ २ दिवसाच्या प्रशिक्षण शिबीरासाठो प्रशिक्षकांचे मानधन व प्रवास भाडे. 
२ डझन टेबल टेनिस चेडू. (Stag T.T. Ball 3 Star) 
Te (रेली स्प्रे) ब किरकोळ. 


3 


२ टेबल टेनिस ISS, 4,000/- प्रमाणे. 
२ (२ डझन टेबल टेनिस चेडू. (Stag T.T. Ball 3 Star) 


९ ब्लॅक पॅन्थर सपोटर रु. ३००/- प्रमाणे. 


Ma SF 


SUNIL SURYAKANT ४५:00 
HANJE 1. 1 लिहतात 
Date: 2022.06.17 16:57:54 --05'30' 


( सुनिल हंजे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र - क 
दिनांक २४ ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत आग्रा, उत्तर प्रदेश येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या टेबल टेनिस 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. ८ व ९ जून, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी 


खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 
क्र. खेळाडूचे नाव कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता 
१ | श्री. अनिल शं. बंदेल, जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, जिल्हा क्रोडा संकुल, नांदेड 
राज्य क्रोडा मार्गदर्शक 
२ | Sit. वसंता ना. हेडाऊ, AR ब सेबाकर विभाग, आस्थापना अधिकारी, नोडल-५ व 
लिपिक टंकलेखक ६, माझगांव, मुंबई. 
३ | डॉ. अशोक ब. कळंबे, सहयोगी प्राध्यापक शासकोय विज्ञान महाविद्यालय, नागपूर. 
४ | डॉ. मनोष बत्रा, दंत चिकित्सक मीण रुग्णालय लाखणी, जिल्हा- भंडारा. 
५ | श्री. नितीन डोळस, चोपदार मा. खाजगी सचिव, आदिवासी विकास मंत्री कार्यालय, 
मंत्रालय, मुंबई. 
६ | श्री. ओम रा. कर, कनिष्ठ लिपीव बालेवाडी, पुणे. 
श्री. आर.सी. शहा, विभागीय सह निबंधक, (लेखापरिक्षण) सहकारी संस्था, 
विभागीय सहनिबंधक (लेखापरिक्षण) नाशिक 
८ | श्रो. राहूल अ. जाधव, निदेशक मेरू निबंधक, शासकोय अभियांत्रिको महाविद्यालय, कराड, 
सातारा. 
९ | श्री. ओंकार सु. झनकर, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ निबंधक, शासकोय अभियांत्रिको महाविद्यालय, कराड, 
सातारा. 
१० | श्री. मंदार सु. शेवाळे, लिपिक टंकलेखक लघुवाद न्यायालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
८ | श्री. सुनिल दा. कोळी, राज्यकर निरिक्षक राज्यकर उपायुक्‍त (जनसंपक), माझगांव, मुंबई. 
९ । श्री. मंगेश सतिश जगदाळे, महसूल सहाय्यक । तहसिल कार्यालय, मलकापूर. 
१० | श्री. सुशिल चं. गर्ज, राज्य विक्रोकर उपायुक्त । विशेष आयुक्‍त, जी.एस.टी. भवन, माझगांव, मुंबई. 
११ | श्री. अनंत शेटये, अवर सचिव महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२ 
१२ श्री. प्रेमजीत रणनवरे, वक्रोकर सह आयुक्‍त, सीमा तपासणी नाके, नोडल-११, 
सहा. विक्रीकर आयुक्‍त विक्रोकर भवन, मुंबई. 
१३ | श्री. हेमंत कालबणकर, कनिष्ठ लिपीव Maharashtra State SC/ST Commission work, 
Mumbai 
१४ | श्री. सुनिल आगरकर, कक्ष अधिव पार्बजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५ | श्री. सतीश सोनवाने, सहा. कक्ष अधिकारी जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६ | श्री. संजय कदम, सहा. कक्ष अधिव महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७ | श्री. मकरंद गयावळ, सहा. कक्ष अधिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८ | सौ. अंजली माटोडकर, मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम 
ARGS वास्तुशास्त्रज्ञ विभाग, फोर्ट, मुंबई 
१९ | श्रीमती सत्वशिला शिंदे, विभागीय आयुक्‍त कार्यालयकोकण विभाग, कोकण भवन, 
तहसिलदार नबी मुंबई. 


श्रीमती पुजा मुरलीधर जाधव, 


महसूल सहायक 


धकारी कार्यालय, बुलढाणा. 


श्रीमती स्नेहल भोळे, 
सहा. अभियंता श्रेणी (स्थापत्य) गट-ब 


बेबळा पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ, जिल्हा - यवतमाळ. 


A 
A 


श्रीमती सुजाता गं. गुल्हाने, त्र धव 


जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, श्री छत्रपती शिव 


महाराज जिल्हा HIST संकुल, जळगांव. 


SUNIL SURYAKANT) ox ch SUN cunvacant HaNuE, C= IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
HA N J E AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.06.17 16:58:16 +05'30' 
mw जे 
( सुनिल हंजे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


